जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातील अवर सचिवांची 
वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबत स्थापन केलेल्या 
निवड समितीची पुर्नरचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सैकवि-२०२०/प्र.क्र.१०४/का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २० नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा: शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : रासैमं-१०९५/२६७६/प्र.क्र.८९/९६/२८, 
दिनांक १२ ऑगस्ट,१९९८. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : रासैमं-१०९५/२६७६/प्र.क्र.८९/९६/२८, दिनांक १२ 
ऑगस्ट,१९९८ अन्वये जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातील अवर 
सचिवांच्या वेतन श्रेणीत पदोन्नती देण्यासाठी निवड सूची करण्यासाठी स्थापन केलेल्या निवड समितीची 
पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर आदेश फेरविचाराअंती अधिक्रमित करण्यात येत असून,खालीलप्रमाणे 
समितीची पुनर्रचना करण्यांत येत आहे. 


१. प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी (१),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. -- अध्यक्ष 
२. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे -- सदस्य 
३. उप सचिव (माजी सैनिक कल्याण),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. -- सदस्य सचिव 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२०११२०१४४७३६०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Sanjeev R Kelusk 
R DI Of Mahi hi ou=Gener 
a nN) e eV Admi Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5. 1517a0d3fba83ff4473cb0d448a75f9b7f83cba41836 
833b60c93758c804, 
eriall be 78be615e7dd5 1ebb89a43e2d8f1b14979bf8fSae2 
e U S a | 63e3a7fe41c5716996cd4b, Si ij luskar 
Date: 2020.11.20 14:49:58 +05'30' 
(संजीव केळुसकर) 
वर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव व विशोष चौकशी अधिकारी (१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई. 
२. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे-४११ ००१. 
३ सह/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. उप सचिव (मा.सै.क.)सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
५. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१२, मंत्रालय,मुंबई . 
६. वित्त विभाग,व्यय४, मंत्रालय,मुंबई. 
७. निवडनस्ती/का.२८. 


